वाचा 


जल जीवन Far अंतर्गत आदिवासी घटक 
कार्यक्रम - केंद्र हिस्सा (२२१५ ९८५३) व राज्य 
हिऱऱ्याखाली (2294 ए०६१) पुनर्विनियोजनाने 
प्राप्त निधी 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेजेएम २०२१/ प्र.क्र.३५/ पापु १० 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
HIPS मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई 
तारीख: ३० मार्च,२०२१ 


१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः .जजमि २०२०/प्र.क्र.१३८/पापु 
१०(०७),दि.०४.०९.२०२० 

२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः जेजेएम २०२०/ प्र.क्र.९६/पापु १०, 
दि.१५.०९.२०२० 

३) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः जेजेएम २०२०/ प्र.क्र.९५/ पापु १०, 
दि.१९.११.२०२० 

४) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः जेजेएम २०२०/ प्र.क्र.११० (भाग-३) 
/ पापु १०, दि.०८.०२.२०२१ 

५) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः जेजेएम २०२०/ प्र.क्र.११० (भाग-३) 
/ पापु १०, दि.०८.०२.२०२१ 

६) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग विभाग क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र.१०/ 
कार्यासन-६, दि.२५.०३.२०२१ 


प्रस्तावना 


विभागाच्या अधिनस्त जळ जीवन मिठान अंतर्गत आदिवासी घटक कार्यक्रमाच्या केंद्र 


हिळ्याच्या (२२१५ ९८५३) लेखाशीर्षाखाली चालु वित्तीय वर्षात रु.७०.०० कोटी निधी अर्थसंकल्पित 


करण्यात आला आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने दि.२४.०८.२०२० रोजीच्या आदेशान्वये आदिवासी 


घटक कार्यक्रमांतर्गत रु.६९.३९८१ कोटी उपलब्ध करुन दिलेले आहेत. तसेच मागील वित्तीय वर्षात 
या लेखाशीर्षान्तर्गत तांत्रिक कारणास्तव आहरित न करता आलेला रु.१४.५१६४ इतका निधी चालु 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेएम २०२१/ प्र.क्र.३५/ पापु १० 


वित्तीय वर्षात उपलब्ध करुन दिला आहे. यास्तव चालु वित्तीय वर्षातील केंद्र हिछ्याचा रु.१३.९१४५ 
कोटी इतका निधी लेखाशीर्षांतर्गत वितरणास उपलब्ध नव्हता. 


जल जीवन far अंतर्गत आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत चालु वित्तीय वर्षात राज्य 
हिछ्याच्या ळेखाशीर्षाखाली (२२१५ ए०६१) रु.५०.०० कोटी निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 
जल जीवन Para वित्तीय आकृतीबंध केंद्र व राज्य ५०:५० असा आहे. तथापि आदिवासी घटक 
कार्यक्रमांतर्गत केंद्र हिऱ्याच्या तुलनेत राज्य हिछ्याखाळी कमी निधी अर्थसंकल्पित करण्यात 
आल्याने राज्य हिळ्याच्या लेखाशीर्षाखाली समरुप निधी वितरणास उपलब्ध नव्हता. 


वरील वस्तुस्थिती विचारात घेता या विभागाच्या अधिनस्त स्वच्छ भारत अभियान 
कार्यक्रमांतर्गत चालु वित्तीय वर्षातील मागणी क्र.टी-०५ खालील ळेखाशीर्ष २२१५ ९८६२ (केंद्र हिस्सा) 
व २२१५ए१६८ (राज्य हिस्सा) Ute बचत विचारात घेता सदर लेखाशीर्षाखालील तरतूद जल 
जीवन fart अंतर्गत आदिवासी घटक कार्यक्रमाच्या लेखाशीर्षाखाली पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध 
करुन देण्याचा प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागामार्फत वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. 
याप्रकरणी वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन राज्य पाणी व स्वच्छता Faro निधी वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 

या विभागाच्या अधिनस्त स्वच्छ भारत fea कार्यक्रमाखाळील आदिवासी घटक 
कार्यक्रमांतर्गत - मागणी क्र. टी-०५, लेखाशीर्ष २२१५ ९८६२ (केंद्र हिस्सा) खालील रु.१३.९१४५ कोटी 
(अक्षरी- रुपये तेरा कोटी एक्याण्णव लक्ष पंचेचाळीस हजार फक्त) व लेखाशीर्ष २२१५ ए१६८ (राज्य 
हिस्सा) खालील रु.१९.३९८१ कोटी (अक्षरी- रुपये एकोणीस कोटी एकोणचाळीस लक्ष एक्याऐंशी 
हजार फक्त) इतका निधी जल जीवन farm कार्यक्रमाखाळीळ आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
अनुक्रमे (मागणी क्र -टी -०५) लेखाशीर्ष २२१५ ९८५३ (केंद्र हिस्सा) व २२१५ ए०६१ राज्य हिळ्याखाली 
या शासन निर्णयाच्या सोबतच्या विवरणपत्रात-अ व ब मध्ये नमुद केल्यानुसार पुनर्वितरणाने उपलब्ध 
करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर रक्‍कम आहरित करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी अवर सचिव (रोखशाखा) 
(श्री.पां.रा.खोटरे) यांना व नियंत्रक अधिकारी म्हणून सह सचिव (श्री.म.बा.हजारी), पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर रक्कम (श्री.पां.रा.खोटरे) 
आहरण व संवितरण अधिकारी तथा अवर सचिव (रोखशाखा), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेएम २०२१/ प्र.क्र.३५/ पापु १० 


मंत्रालय, मुंबई यांनी एस.बी.आय फोर्ट, मुंबई मुख्य शाखा, मुंबई (IFSC Code- SBIN 0000300) येथे 
उघडण्यात आलेल्या राज्य नोडल खाता क्र.३९२२२५४८२४२ मध्ये जमा करावी. 


०३. सदर निधी तात्काळ राज्य पाणी व स्वच्छता Par (जल जीवन मिठान) या नावाने उघडण्यात 
आलेल्या एस.बी.आय. बँक, मुख्य शाखा, मुंबई (IFSC Code- SBIN ००००३००) येथील राज्य नोडल 
खाता क्र.३९२२२५४८२४२ मध्ये जमा करण्यात यावा. हा निधी जमा झाल्यानंतर पुढील सर्व आवश्‍यक 
कार्यवाही far संचाळक, जळ जीवन Fart (राज्य पाणी व स्वच्छता fs) यांच्याद्वारे करण्यात 
यावी. 


०४. प्रस्तुत प्रकरणी वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं २०२०/ प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 
सोबतच्या परिशिष्ठातील अनुक्रमांक १ ते ८ व क्र.१ मधील तपासणी सूचीतील अ.क्र.१ ते १० मधील 
अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


०५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे अनौ.संदर्भ क्र.३४२/व्यय-१४ (वित्त), दि.२२.०३.२०२१ व 
आदिवासी विकास विभागाचे अनौ.संदर्भ क्र.१०८/का-६, दि.१७.०३.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१३३५२९२३२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Saroj Rajesh 
Deshpande 


e 
S a [| Oj DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Water Supply And 
Sanitation Department, 
R डु h postalCode=400032, 
ठे] e S 7 st=Maharashtra, 


2.5.4.20=6a31a461 10f5bc3d6fc7bdf1 
d6619a227d04e20859a66b7faddf91 


D e S h (2 a Nn d e 90ac096802, cn=Saroj Rajesh 


Deshpande 
Date: 2021.03.30 18:10:44 +05'30' 


(सरोज देडापांडे) 
कार्यासन अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


प्रति, 
१. श्री.म.बा.हजारी, सह सचिव, पाणी पुरवठा स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. श्री.पां.रा.खोटरे, अवर सचिव, पाणी पुरवठा स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेएम २०२१/ प्र.क्र.३५/ पापु १० 


प्रत, 


१, 


मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


२. मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्राळय, मुंबई यांचे स्वीय 


सहाय्यक 


. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई/ २- नागपूर 
. Ra संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, बेलापूर, नवी मुंबई, 


यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी वरील लेखाक्ीर्षाखाली यापूर्वी वितरित 
निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र तात्काळ शासनास सादर करावेत. 


६. उप सचिव (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
छ. 
८ 
९ 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई 
. कार्यासन पापु-०४/२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०.निवडनस्ती (पापु १०) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेएम २०२१/ प्र.क्र.३५/ पापु १० 


शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र. जेजेएम २०२१/ प्र.क्र.३५/ पापु १० सोबतचे विवरणपत्र -अ 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत केंद्र हिक्याखालील पुनर्विनियोजन 


(रु.कोटी मध्ये) 


वित्तीय वर्षे २०२१-२०२० 
मागणी क्र५-टी. 


अ. 
क्र 


लेखाशीषे 


उद्दिष्ट 


अथैसंकल्पित 
निधी 


'पुनविनियोजनाची 
रक्‍कम 


'पुनविनियोजना 
नंतरची रक्‍कम 


१ 


२२१५- 

- पाणी पुरवठा व स्वच्छता 

०१ - पाणी पुरवठा 

७९६ -जनजातीक्षेत्र उपयोजना 

०१ - जनजाती क्षेत्र उपाययोजना 
(०१ (०९) - जल जीवन far 
यासाठी अनुदान(केंद्र हिस्सा ५० 
टक्‍के) (कार्यक्रम) 

संकेतांक- 

(२२१५ ९८५३) 


RR 
सहाय्यक ) 
(अनुदान 


\90,00 


(+) 83.8264 


८२३.९९१४५ 


२२१५- 

- पाणी पुरवठा व स्वच्छता 

02 - मलप्रणाल व स्वच्छता 

७९६ -जनजातीक्षेत्र उपयोजना 

०१ - जनजाती क्षेत्र उपाययोजना 
(09) (03) - वैयक्तिक शौचालय 
बांधणी (केंद्र हिस्सा ६० टक्‍के) 
(कार्यक्रम) 
संकेतांक- 

(२२१५ ९८६२) 


३१ 
सहायक ) 
(अनुदान 


१६१.३२ 


(-) १३.९१४५ 


१४७.४०५५ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेएम २०२१/ प्र.क्र.३५/ पापु १० 


शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र. जेजेएम २०२१/ प्र.क्र.३५/ पापु १० सोबतचे विवरणपत्र -ब 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत राज्य हिऱऱ्याखालील पुनर्विनियोजन 


(रु.कोटी मध्ये) 

अ. । लेखाशीर्ष उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित | पुनर्विनियोजनाची | पुनर्विनियोजना 
क्र निधी रक्‍कम नंतरची रक्‍कम 
2 २२१५- 34 ६०.०० (+) १९.३९८१ नि ९&५ 

- पाणी पुरवठा व स्वच्छता (सहाय्यक 

०१ - पाणी पुरवठा अनुदाने) 

७९६ -जनजाती क्षेत्र उपयोजना 

०१- जनजाती क्षेत्र उपाययोजना 

(०१) (१०) - जल जीवन FR 

यासाठी अनुदान(राज्य हिस्सा 

५० टक्‍के) (कार्यक्रम) 

सांकेतांक - २२१५ ए०६१ 

२२१५- ३१ ३०.०० (- १९.३९८१ १०.६०१९ 


- पाणी पुरवठा व स्वच्छता (सहाय्यक 
०२ - मलप्रणाल व स्वच्छता अनुदाने) 
७९६ -जनजातीक्षेत्र उपयोजना 


०१ - जनजाती क्षेत्र 
उपाययोजना 
(09) (०४ - स्वच्छ भारत 


अभियान ग्रामीण अंतर्गत 
वैयक्तिक शौचालय बांधणी, 
घनकचरा व सांडपाणी 
व्यवस्थापन व इतर अनुषंगिक 
कामे (राज्य हिस्सा Yo टक्के) 
(कार्यक्रम) 

संकेतांक- 

(२२१५ ए१६८) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


